वाचा - 


रुबी हार्ट केअर सेंटर, औरंगाबाद या खाजगी 
संस्थेस राज्य शासकीय कर्मचारी व त्यांचे 
कुटुंबिय यांच्यासाठी हृदयावरील शास्त्रक्रिया व 
उपचार करुन घेण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः मान्यता-२०१९/प्र.क्र.६२/राकावि-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : २० जुन, २०२२ 


शासन निर्णय क्रमांक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.जीरुखा-२०००/प्र.क्र.१०१/आरोग्य- 
३, दिनांक २६.०९.२०००. 

शासन निर्णय क्रमांक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एमएजी-२००८/९/प्र.क्र.१/आरोग्य- 
३, दिनांक १९.०३.२००५. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.एमएजी १४०५/३९०/प्र.क्र.१७९/आरोग्य-३, 
दिनांक ०९.०३.२००७. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-८ब/टे- 
१/मरासेवैदे नियम १९६१/शासनमान्यता/नावात बदल/रुबी हॉस्पिटल/जा.क्र.८९३- 
९४/२०२१, दिनांक ०३.१२.२०२१. 


q 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


शासन शुध्दीपत्रक - 


क्रमांक 


सह संचाळक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे संदर्भ 
३ मधील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करुन “रुबी हार्ट केअर सेंटर, प्रा.लि., औरंगाबाद” 


ऐवजी ' 


*रोपळेकर हेल्थ केअर सेंटर प्रा.लि., औरंगाबाद” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०१९/प्र.क्र.६२/राकावि-२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२०११२२३५६०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHESH 
MADHUKAR 
LAD 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e813ce2c51a 
e3ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81 
F64A0D535EBB08400DA6060265D4872BADA 
EACA, cn=MAHESH MADHUKAR LAD 

Date: 2022.06.20 16:39:25 +05'30' 


(महेश म. लाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
विभागीय आयुक्‍त (सवी, 


) 
) 
) 
) 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


90) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई, 
११)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), नागपूर, 
१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 
१६) संचालक, आयुर्वेद, मुंबई, 
१७ संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 


अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व मंत्रालयीन विभाग) मंत्रालय, मुंबई, 


१८)व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल कॉर्पोरेशन, परेल, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
१४ संचालक, आरोग्य सेवा संचलनालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०१९/प्र.क्र.ई६२/राकावि-२ 


20) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 
२१)जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 
22) जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी, 
23) महाप्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


२४) प्रोथोनोटरी व सिनियर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२५) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 

२६) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर शासन निर्णय त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुख यांच्या 
निदर्शनास आणून द्यावा, 

२७) चेअरमेन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, रोपळेकर हेल्थ केअर सेंटर प्रा.ळि., १६०, टिळक 
नगर, वीर सावरकर चौक, औरंगाबाद-४३१ ००५. 

२८)निवडनस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


